RNINo . MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ एप्रिल २०२१ . 


अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस .१२१८ / ५००७ / प्र.क्र .१७४ / १ ९ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र .३ ते ७ ची विकास योजना 
शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस / १२०८ / २८८४ / प्र.क्र .१३ ९ / ० ९ / नवि -१२ , दिनांक ४ एप्रिल , २०१२ रोजी सारभूत 
स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P. ) वगळून मंजूर केली आहे . तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P. ) अधिसूचना क्रमांक 
टिपीएस .१२१२ / ४५८ / प्र.क्र .१४८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , रेल्वेच्या DFCCIL प्रकल्पांतर्गत दिवा - वसई रेल्वे मार्गावर मोठागांव ठाकुर्ली येथे बांधावयाच्या उड्डाण पुलाच्या उतार 
मार्गाकरीता ( आवश्यक पोहोच मार्गासह ) कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्रमांक ५ च्या विकास योजनेतील डोंबिवली ( प . ) येथील 
रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग ते ४५.०० मी . रुंद बाह्यवळण रस्त्यापर्यत व रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग ते दिनदयाळ रोडकडे ३००.०० मी . लांबीपर्यत २४.०० 
मी.रुंद रस्ता प्रस्तावित करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये करावयाच्या , फेरबदलाच्या 
कार्यवाहीस कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महासभेने दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या ठराव क्र . ६३ अन्वये मान्यता दिलेली आहे 


3 


आणि ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेने ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे . ) सर्व 
वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये उक्त विकास योजनेतील सेक्टर क्र . ५ मधील मौजे मोठागांव ठाकुर्ली 
येथील विद्यमान रेल्वे क्रॉसिंगवर बांधावयाच्या उड्डाणपुलाच्या उतारमार्गाकरिता २४.०० मी . रुंद पोहच रस्ता प्रस्तावित करणेकरीता फेरबदल 
प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा 
करण्यात आला आहे . ) ; 


i 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल किरकोळ बदलासह व अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 

आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर 
अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव किरकोळ व अटीसापेक्ष बदलासह मंजूर करीत आहे आणि 
त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत 


आहे ; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


नोंद 


कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्रमांक ५ च्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजे - मोठागांव - ठाकुर्ली येथील विद्यमान रेल्वे 
लेव्हल क्रॉसिंग पासून ४५ मी . रुंद बाह्यवळण रस्त्यापर्यत व रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंग ते दिनदयाळ रोडकडे सुमारे ३०० मी . लांबीचा २४ मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे . सदर प्रस्तावित रस्त्यापैकी यासोबतच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या सिआरझेड मुळे 
बाधित रस्त्याचे प्रत्यक्ष रस्त्याचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सिआरझेड अधिसुचनेच्या तरतूदीनुसार महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथोरीटी / 
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालय , नवी दिल्ली यांची पुर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील या अटीच्या अधिन राहून मंजूर 
करण्यात येत आहे . सदर २४ मी.रुंद विकास योजना रस्त्याच्या अनुषंगाने आ.क्र.२५४- पोलिस स्टेशन , आ.क्र.२५५- दवाखाना , आ.क्र.२५६ 
प्राथमिक शाळा , आ.क्र .२५७ - खेळाचे मैदान , आ.क्र .२ ९२- व्यायामशाळा , आ.क्र .२ ९ ५ - बगीचा व आ.क्र .२ ९८- महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ या 
आरक्षणांच्या हद्दी सुधारित करण्यात येत आहेत . सदरचे मंजूर फेरबदल सोबतच्या विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविणेत आले आहेत . ” 
२ . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जिल्हाधिकारी संकुल , ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


३ . 


४ . 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


כה 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th April 2021 . 


NOTIFICATION 


No. TPS 1218 / 5007 / C.R. - 174 /19/UD-12.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department has Sanctioned the Development Plan for Sector No.3 to 7 of Kalyan - Dombivali 
Municipal Corporation vide Notification No. TPS - 1208 / 2884 / C.R . 139 / 09 / UD - 12 , dated 4th April , 
2012 excluding the modifications of substantial nature ( E.P. ) and thereafter sanctioned the 
Substanitial modifications of the Development Plan ( Excluded Part ) of Sector No.3 to 7 vide 
Notification No. TPS - 1212 / 458 / C.R.148 / 12 / UD - 12 , dated 4th August , 2016. ( hereinafter referred to 
as " the said Development Plan " ) ; 

And Whereas , as per DFCCIL project of the Railway , Over bridge ( with necessary approach 
road ) is proposed on Diva - Vasai railwayline at village - Mothagaon Thakurli & 24 mtr . wide approach 
road is also proposed from Railway Level Crossing at Mothagaon upto 45 mtr . wide Ring Route 
and from Railway Level Crossing towards Din Dayal Road upto 300 mtr . length , in Sector - 5 of 
Development Plan of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation . The General Body of Kalyan 
Dombivali Municipal Corporation has passed the Resolution No.63 dated 5th December , 2017 to 
make necessary Modifications as mentioned above , under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
Town Planning Act , 1966 ; 

And whereas , the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the 
said Muncipal Corporation ” ) after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 
37 of the said Act , has submitted a proposal for modification in the said development plan so as to 
24 mtr . wide approach road for the proposed Over bridge constructed at the place of existing 
railway crossing at Village- Mothagaon Thakurli in sector No.5 of the said Development Plan to 
the Government vide letter dated 22nd November 2018 ( hereinafter referred to as " the said 
proposed modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification Conditionaly alongwith minor changes ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act & all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions the 
proposed modification Conditionaly alongwith minor changes as described below : 

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz : 


ENTRY 


“ 24 mtr . wide Development Plan road is sanctioned from Existing Railway Level Crossing at 
Village- Mothagaon - Thakurli upto 45 mtr . wide Ring Route & from Railway Level Crossing towards 
Din Dayal Road upto around 300 mtr . length in Sector - 5 of Development Plan of Kalyan - Dombivali 
Municipal Corporation , subject to the condition that , the construction of the portion of the said 
sanctioned new 24 mt . wide D.P.Road which falls in CRZ , as shown on part plan , shall be 
commenced only after obtaining the NOC from MCZMA / MoEF & CC , New Delhi as required 
under the provisions of CRZ Notification . Due to this 24 mt . wide D.P. Road , the boundaries of the 
Site No.254- Police Station , Site No.255- Dispensary , Site No.256- Primary School , Site No.257 
Play Ground , Site No.292- Gymnasium , Site No.295- Garden and Site No.298- M.S.E.B.are revised . 
This all sanctioned modifications are shown on the part plan of Development Plan . 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


8 ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

3. The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the 
general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one 
month . 


( i ) The Municipal Commissioner , Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai 400614 . 

( iii ) The Assistant Director , Town Planning , Thane Branch , Collector Campus , Thane . 
4. This notification is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


G ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 2266 / ( 03 ) /2021.- WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders in 
their attacks and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public 
property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate 
area ; 

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders , for 
which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 

3. THEREFORE , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para gliders , etc. shall be allowed in the jurisdiction 
of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. from 3rd April 2021 
to 2nd May 2021 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in 
writing by Dy . Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 Hrs . of 3rd April 2021 till 24-00 Hrs . of 
2nd May 2021 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACsP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal on the 30th day of the March , 2021 . 


Greater Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) / 2021 . , WHEREAS , in exercise of powers , conferred 
under section 2 of the Epidemic Disease Act , 1897 , read with all other enabling provisions of the 
Disaster Management Act , 2005. the Government of Maharashtra , issued directions vide notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 4th April 2021 to take certain emergency measures to prevent 
and contain the spread of COVID - 19 virus , and to enforce these measures throughout the state 
till 30th April 2021 . 

2. WHEREAS , in the aforementioned notification , Government of Maharashtra stated that 
it has issued order dated 30th September 2020 and 14th October 2020 for containment of Covid 19 
in the state for the period upto 30th April 2021 and issued revised guidelines by including certain 
activities from time to time vide above mentioned orders , 

3. THEREFORE , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
with a view to prevent danger to human life , health or safety , do hereby , promulgate an order 
under section 144 CrPC , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai , 
to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) , use of face coverings and 
to observe the directions issued by the Government of Maharashtra vide Order No. DMU / 2020 / 
CR.92 / DisM - 1 , Dated 30th September 2020 , No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 14th October 2020 , 
Order No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 29th October 2020 , Order No. DMU / 2020 / CR 92 / DisM 
1 , Dated 27th November 2020 , Order No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 29th December 2020 , 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 29th January 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 24th February 
2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 15th March 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 17th 
March 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 27th March 2021 and DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated 
4th April 2021 regarding “ Imposition of Section 144 and Night Curfew : ( a ) section 144 to be imposed 
in the State , ( b ) From 7 - AM to 8 - PM on Monday to Friday , no more than 5 people to move together 
or gather in any public place , ( c ) Rest of the period ( i.e. , From 8 - PM to 7 - AM on weekdays and 
from 8 - PM Friday to 7 AM Monday ) no one to move in public place without valid reasons or by 
permission contained herein below " and such other orders issued by the competent authorities 
in this behalf . The measures mentioned in the order of 4th April 2021 will remain in force till 30th 
April 2021 and all earlier orders shall be aligned with this order and shall remain in force upto 
30th April 2021 . 

4. The Zonal DCs P in emergent / special cases are empowered to grant exemption / permission . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , from 8 - PM on Monday , 5th April 2021 and will remain in force till 11-59 PM on 
30th April 2021 unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
Disaster Management Act , 2005 and with other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP . 

Given under my hand and seal this on 5th day of the April 2021 at Mumbai . 


Greater Mumbai . 


CHAITANYA . S .. 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- WHEREAS , in exercise of powers , conferred 
under section 2 of the Epidemic Disease Act , 1897 , read with all other enabling provisions of the 
Disaster Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide notification 
No. DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , dated the 5th April , 2021 to take certain emergency measures to 
prevent and contain the spread of COVID - 19 virus , and 10 enforce these measures throughout 
the State till 30th April 2021 . 

2. WHEREAS , in the aforementioned notification , the Government of Maharashtra stated 
that it has issued order dated the 30th September , 2020 and 14th October , 2020 for containment of 
Covid - 19 in the state for the period upto 30th April , 2021 and issued revised guidelines by including 
certain activities from time to time vide above mentioned orders . 

3. THEREFORE , I , Chaitanya . S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated the 
23rd December 1959 w / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 
1951 ) , with a view to prevent danger to human life , health or safety , do hereby , promulgate an 
order under section 144 CrPC , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater 
Mumbai , to maintain the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) , use of face 
coverings and to observe the directions issued by The Government of Maharashtra vide Order 
No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated the 30th / 09 / 2020 , No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated the 14th / 
10/2020 , Order No.DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated the 29th / 10 / 2020 , Order No. DMU / 2020 / CR . 
92 / DisM - 1 , dated the 27th November , 2020 , Order No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated : 29th 
December 2020 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated : 29th January , 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , 
Dated : 24th February , 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated : 15th March , 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / 
Dis M - 1 , Dated : 17th March , 2021 , DMU / 2020 / CR.92 / Dis M - 1 , Dated : 27th March , 2021 , DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated : 4th April , 2021 and DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , Dated : 5th April , 2021 
regarding “ Imposition of Section 144 and Night Curfew : ( a ) Section 144 to be imposed in the 
State , ( b ) From 7 am to 8 pm on Monday to Friday , no more than 5 peoples to move together or 
gather in any public place , ( c ) Rest of the period ( i.e. , From 8 pm to 7 am on weekdays and from 
8 pm Friday to 7 am Monday ) no one to move in public place without valid reasons or by permission ” 
and such other orders issued by the competent authorities in this behalf . The measures mentioned 
in the order of 5th April 2021 will remain in force till 30th April , 2021 and all earlier orders shall 
be aligned with this order and shall remain in force up to 30th April , 2021 . 

4. The Divisional ACSP and Zonal DCsP in emergent / special cases are empowered to grant 
exemption / permission . 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 8 pm on Monday , 5th April 2021 and will remain in force till 
11-59 pm on 30th April 2021 unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
Disaster Managemen't Act , 2005 and with other legal provisions as applicable . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP . 

Given under my hand and seal this on 6th day of the April 2021 at Mumbai . 


Greater Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


Greater Mumbai . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./2628/2020.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 02 days on 18th December 2020 & 19th December 2020 with permission 
to suffix holiday on 20th December 2020 and permission to leave headquarters from 17th December 
2020 A.O.H. to 21st December 2020 B.O.H .. 

No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as 
Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , 
Sawantwadi , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi shall remain 
with Smt . S. H. Panhale , Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Sawantwadi . The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , 
Sawantwadi is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


in 


Sindhudurg , 
dated the 17th December 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 

Office Order 
No. Admn./800/2021.- A. M. Phadatare , Civil Judge ( S.D. ) & Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg , is granted commuted leave ex - post - facto , for 02 days on 22nd March 2021 and 23rd 
March 2021 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Civil Judge ( S.D. ) & Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) & Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg and the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg and the 
charge kept with him of the office of the Secretary , District Legal Services Authority , Sindhudurg , 
vide letter referred to at Sr. No. 3 above , from 22nd March 2021 A.O.H. to 24th March 2021 B.O.H. , 
was already kept with Smt . V. A. Patravale , Ad - hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the 
Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg was already kept with Shri S. B. Patil , Civil Judge ( J.D. ) 
and J.M.F.C. , Kudal . 

The Civil Judge ( S.D. ) and Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining 
report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 25th March 2021 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २०३२ / २०२१ .-- श्रीमती एस . एम . गाडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांची दिनाक ६ जानेवारी २०२१ व 
७ जानेवारी २०२१ अशी ०२ दिवसांची परावर्तित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एम . गाडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एम . गाडे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस . एम . गाडे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे 

दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पासून ते दिनांक ८ जानेवारी २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . पी . एम . माने , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १ ९ ६४ / २०२१.- श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ३० मार्च २०२१ ते 
दिनांक १ एप्रिल २०२१ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २७ मार्च २०२१ ते २ ९ मार्च २०२१ रोजीच्या व पुढील दिनांक २ एप्रिल 
२०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ३ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का . वे . 

पू . पर्यंत 

मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे . मोहिते हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . जे . जे . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेट्टी , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायगड 
अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १ ९ २७ / २०२१.- श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग , यांची दिनांक २२ मार्च २०२१ ते दिनांक 
२४ मार्च २०२१ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २१ मार्च २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून , मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एल . जी . पाच्छे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एल . जी . पाच्छे , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर 
अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

एल . जी . पाच्छे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील 
उपरोक्त कालावधीत न्यायीक अधिकारी जर रजेवर असतील , तर त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्री . 


रायगड , 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १ ९ ३२ / २०२१.- श्री . जे . जे . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग , यांची दिनांक ५ मार्च २०२१ ते दिनांक 
९ मार्च २०२१ अशी एकूण ०५ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . जे . मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . जे . मोहिते हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . जे . जे . मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . जोगळेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग 
यांजकडे राहील . 


विभा प्र . इंगळे , 


. 


रायगड , 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १ ९ ६३ / २०२१ .-- श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड , यांची दिनांक ३० मार्च २०२१ ते दिनांक १ 
एप्रिल २०२१ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २७ मार्च २०२१ ते २ ९ मार्च २०२१ रोजीच्या सुट्टीला व पुढील दिनांक २ एप्रिल २०२१ 
रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ३ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत 

मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . आर . कुलकर्णी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगांव यांजकडे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २४ मार्च २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / १ ९ ८७ / २०२१ .--- श्री . अ . अ . जोगळेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ३१ मार्च २०२१ ते दिनांक ३ 
एप्रिल २०२१ अशी एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून , दिनांक ३० मार्च २०२१ 
रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीच्या का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . अ . अ . जोगळेकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . अ . जोगळेकर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . अ . अ . जोगळेकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेटटी , जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड , 
दिनांक २५ मार्च २०२१ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २०३० / २०२१.- श्री . जे . जे . मोहिते , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग , यांची जिल्हा न्यायालय , रायगड 
अलिबाग आदेश क्रमांक रा . अ . १ ९ ६४ / २०२१ , दिनांक २२ मार्च २०२१ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक ३० मार्च २०२१ ते दिनांक १ एप्रिल २०२१ अशी 
एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 


विभा प्र . इंगळे , 


, 


रायगड , 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक १५५५/२०२१ .-- ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने 
वाढ झालेली आहे . स्थलांतरित इसमांना घर , सदनिका , हॉटेल , जागा , इत्यादी भाडेतत्त्वावर देतांना संबंधीत घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत 
कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाड्याने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे . 
त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय , गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ 
शकणाऱ्या संकटांवर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती पोलीस ठाणेस अद्यावत करणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा 
भाड्याने देण्यापूर्वी भाडेकरूची शहानिशा करून संबंधीत पोलीस ठाण्यास अवगत करण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) 
( २ ) चा आदेश यापूर्वी वरील संदर्भीय पत्रानुसार निर्गमित करण्यात आलेला होता . परंतु त्यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने 
सीआरपीसी १४४ ( ५ ) अन्वये खालीलप्रमाणे नवीन आदेश निर्गमित करणे जरुरीचे आहे . 


त्याअर्थी , मी श्री . विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस 
स्टेशनचे हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतत्त्वावर देतांना संबंधीत मालकानी , 
भाडेकरू इसमांनी व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे . 

( ५ ) भांडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा , 
( ६ ) परकिय नागरिकासंदर्भाने त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स , 


( ७ ) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र , 


( ८ ) भाडेकरू इसमांचे मूळ वास्तव्याचा पत्ता , तेथील पोलीस ठाणेचे नाव , नोकरीचे / व्यवसायाचे ठिकाण असे कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधीत 
पोलीस ठाणेस ०३ दिवसांचे आत माहिती द्यावी . भाडेकरू इसमांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाणेचे ईमेलवर किंवा टपालाद्वारे देण्यात यावी . तसेच 
लवकरच पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in सूरू करण्यात येत आहे व त्याद्वारे देखील ही माहिती 
पोलीस ठाण्याला देता येईल . जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , 
वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस 
आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक ८ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ५ जून २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


लागू राहील 


मि.भा. , व . वि . पोलीस आयुक्तालय , 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , पालघर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक गृह / क .१ / टे . ४ / मनाई आदेश / एस . आर . - ०७ / २०२१.— ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर मोचें , उपोषणे , धरणे , 
आंदोलन व रास्ता रोको करणेकामी बसण्याकरिता व ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणेकामी पोलीस विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते . परंतु त्यामुळे 
निर्माण होणाऱ्या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते . तसेच या कार्यालयासमोरील रस्त्यालगतची जागा खाजगी असून ती निमुळती 
असल्याने सदर ठिकाणी मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोकोकर्ते यांनी मंडप उभारल्याने अथवा ते सदर ठिकाणी उभे राहिल्याने सदरच्या 
जागेवरुन येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही . तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय हे खाजगी 
इमारतीत असल्याने व त्यासमारे उपोषणकर्ते , आंदोलनकर्ते यांचेसाठी मंडप उभारणे अथवा उभे राहणेकरिता पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने 
तसेच या भागात रासायनिक कंपन्या असल्याने त्यांचे अवजड वाहनांची ये - जा होत असल्याने वाहनांचा धक्का लागून अपघात घडण्याची शक्यता 
लक्षात घेता , सदर जागेत मोर्चे , उपोषणे , धरणे , रास्ता रोको व आंदोलनकर्ते यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनार्थ ९ इमारत , बिडको नाका , 
नवली , ता . जि . पालघर पासून १०० मीटरचे परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी मी डॉ . किरण महाजन , अपर जिल्हादंडाधिकारी पालघर मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) ( ३ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय , पार्श्वनार्थ ९ इमारत , बिडको नाका , नवली , ता . जि . पालघर या 
कार्यालयापासून १०० मीटरचे परिसरात विविध राजकीय पक्ष व विविध संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे , 
उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करण्याऱ्या व्यक्तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , ध्वनीक्षेपक ( लाऊडस्पिकर ) सूरू ठेवणे , 
वाद्य वाजवणे , कार्यालयासमोर मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजी ००-०१ वा . 
पासून ते दिनांक २ मे २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांकरीता शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व 
त्यांचे कर्मचारी , विविध उपक्रमांकरिता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय , निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी 
व खाजगी व्यक्ती , शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक , राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती , तसेच विविध राजकीय पक्ष व विविध 
संघटना , तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे , उपोषणे , धरणे , आंदोलन व रास्ता रोको करणाऱ्या ज्या व्यक्ती 
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
सोबत येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणाऱ्या व्यक्ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही . 

उपरोक्त ठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पालघर , 
दिनांक ४ मार्च २०२१ . 


डॉ . किरण महाजन , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / का -१ / टे . - १ / मनाई आदेश / वशी -२३ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळया राजकीय पक्ष / संघटनाकडुन आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असून सद्या शासनाच्या वीज , पेट्रोल दरवाढ विरोधातही विविध आंदोलने सुरू आहेत . तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयात मराठा 
आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू झाली असुन निर्णय विरोधात गेल्यास मराठा क्रांती मोर्चा व तत्सम विविध संघटनांकडून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन 
करण्याची शक्यता आहे . दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातही ठिक - ठिकाणी धरणे , मोर्चा इत्यादी 
प्रकारे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सद्या करोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे . तसेच 
दिनांक २ मार्च २०२१ रोजी अंगारकी चतुर्थी असुन त्या निमित्त मौजे कल्याण तालुका पोलीस स्टेशन येथे मौजे टिटवाळा येथे भाविक मोठ्या संख्येने 


गर्दी करतात ; 


आणि ज्याअर्थी एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००-०० वा . ते दिनांक १० मार्च २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) मनाई 
आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासुन ते दिनांक १० मार्च २०२१ रोजीचे २४-०० 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदूका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे , 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 


( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे , 


( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे , 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे , 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्त्वे , हावभाव करणे , सोंग 
आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे , 


( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 


सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 
तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्त्वामुळे , लाठी , 
काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


ठाणे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / का -१ / टे . - १ / होळी / वशी - ९ २४१ / २०२१.– उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ वरील पत्राने कळविल्यानुसार , ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी होळी , दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी धुलीवंदन व दिनांक २ एप्रिल २०२१ रोजी रंगपंचमी हे सण साजरे होणार आहेत . 
होळी पेटविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाकुड वापरले जाते . तसेच धुलीवंदन व रंगपंचमीच्या दिवशी एकमेकांच्या अंगावर रंग , पाणी , चिखलमिश्रीत 
पाणी उडवतात . त्या अनुषंगाने असे समजते की , नमूद सण - उत्सवांच्या कालावधीत ठाणे ग्रामीण जिल्हा कार्यक्षेत्रामध्ये खालील नमूद घटना घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही 


* 


( १ ) सार्वजनिक ठिकाणावरील झाडे / लाकडे तोडणे , जाळणे / दहन करणे , 


( २ ) पादचाऱ्यांवर रंगीत पाणी , रंग किंवा पावडर फेकणे अथवा उडविण्याचा प्रयत्न करणे , 


( ३ ) आरोग्यास अपायकारक होईल अशा रासायनिक रंगांचा वापर करणे , 

( ४ ) रंगाचे फुगे , पाण्याचे फुगे अथवा इतर द्रव पदार्थाचे फुगे अथवा प्लास्टीकच्या पिशव्यांचा वापर करून फेकल्यामुळे आरोग्यास अपाय व 
जिवितास धोका निर्माण होईल असे कृत्य करणे . 


( ५ ) सार्वजनिक जागेत अश्लील शब्द उच्चारणे , घोषणा देणे , अश्लील गाणी गाणे . 

( ६ ) सार्वजनिक जागेत विकृत हावभाव करणे किंवा वाकुल्या व विडंबनचे प्रदर्शन करणे / भरविणे किंवा चित्रे / प्रतिकृती अथवा कोणत्याही 
वस्तुचे अथवा उद्देशाचे की , ज्यामुळे एखाद्याची प्रतिष्ठा , योग्यता व नैतिकतेला धक्का पोहचेल . 

आणि ज्याअर्थी लोकांना कोणताही त्रास , अडथळा , दुखापत , जिवितास / आरोग्यास धोका अथवा शांततेस बाधा अथवा दंगा , मारामारी होऊ नये 
व त्यास प्रतिबंध व्हावा . साजरे होणारे नमूद सण उत्सव शांततेत पार पाडावेत , जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये शांतता , कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी या दृष्टीने योग्य ते प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी राजेश ज . नार्वेकर ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ 
( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून वरील कृत्यास मनाई करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचे ००-०० ते दिनांक ५ एप्रिल २०२१ 
रोजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . त्यानंतर तो संपुष्टात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


ठाणे , 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह / का -१ / टे . - १ / मनाई आदेश / वशी -० ९ / २०२१.– ज्याअर्थी उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भुत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा , रॅली , धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असुन सद्या शासनाच्या वीज , पेट्रोल दरवाढ विरोधातही विविध आंदोलने सुरू आहेत . तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयात मराठा 
आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू झाली असुन निर्णय विरोधात गेल्यास मराठा क्रांती मोर्चा व तत्सम विविध संघटनांकडून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन 
करण्याची शक्यता आहे . दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी धरणे , मोर्चा इत्यादी 
प्रकारे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सद्या करोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रूग्ण संख्येत वाढ होत आहे . तसेच 
दिनांक ११ मार्च २०२१ रोजी महाशिवरात्री उत्सव व दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजी मुस्लीम बांधवांचा शब्ब - ओ - मेराज ( बरीरात ) हे सण उत्सव साजरे 
होत आहेत . महाशिवरात्री उत्सवानिमित्त भाविक मोठ्या संख्येने विविध शिवालयामध्ये जाऊन पुजा अर्चा करतात तसेच शब्ब अ- मेराज ( बडीरात ) 
निमित्त मुस्लीम बांधव कब्रस्थानात जाऊन आपल्या पुर्वजांना श्रध्दांजली अर्पण करतात . 

आणि ज्याअर्थी एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे , यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक ११ मार्च २०२१ रोजीचे १२-०० वा . ते दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजीचे १२-०० वा . पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) मनाई आदेश 
लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी राजेश ज . नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ११ मार्च २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपासुन ते दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

१ ) शस्त्रे , तलवारी , भाले , दंडे , सोटे , बंदूका , सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे , 

( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 


( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे , 


( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे , 
( ५ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे , 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे , हावभाव करणे , सोंग 
आणणे किंवा चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे , 

( ७ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी . 


सदरचा आदेश प्रेतयात्रा , लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 
तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्त्वामुळे लाठी , काठी 
बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० मार्च २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


ठाणे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा . / मनाई आदेश / ११० / २०२१.— ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी रामनवमी , दिनांक २५ एप्रिल २०२१ रोजी महावीर जयंती 
व दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजी हनुमान जयंती असे सण उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १५ एप्रिल २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


ठाणे शहर , 


दिनांक ९ एप्रिल २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८१२ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , रिद्धी सिद्धी अपार्टमेंट को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि . , सर्व्हे नं . ७५ , हिस्सा नं . १ ए , प्लॉट नं . २ , व्हीलेज खैरा , 
ता . , जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १२१२ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक १२ 
मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६ ९ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , दिव्य ज्योती - ओ को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . १७१ , पामटेंभी , दिव्य राज व्हॅल्यू होम्स कॉम्पलेक्स , दिव्य 
ज्योती बिल्डींग , पामटेंभी , बोईसर , ता . , जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / १२२१ / २०२०-२०२१ / 
सन २०२१ , दिनांक २६ मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १२ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २६ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६८ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , इंडिगो एसकोन को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , 
प्लॉट नं . २५०/४ , बिल्डिंग नं . ए -२ , जेनिसेस इंडस्ट्रियल एरिया , 
ग्रामपंचायत कोळगांव , पालघर ( पू . ) , ता . , जि . पालघर ४०१ ४०४ 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / १२२० / 
२०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक २६ मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६६ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , आधारशिला सफायर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . 
माहीम , सर्व्हे नं . ८२६ , प्लॉट नं . १२७ , मु . पो . माहीम , सुंदरम 
शाळेच्या मागे , पालघर ( प . ) , ता . , जि . पालघर , ४०१ ४०४ नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / १२१ ९ / 
२०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक २६ मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


प्रशांत पाटील . 


पालघर , 
दिनांक २६ मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २६ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८४ ९ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , माँ शारदा को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . ७ , प्लॉट नं . सी / ३ , त्रिवेदी नगर , सरावली , बोईसर , 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १२१७ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक १८ 
मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८३४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सनसिटी काँप्लेक्स टाईप सी अपार्टमेंट को.-ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ३४ , हिस्सा नं . १ , २ , ३ , ४ , मनोर , 
ता . , जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १२१४ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक १६ 
मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . . 


पालघर , 
दिनांक १८ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक १६ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८४८ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , उत्तरा को.-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . 
६२१ , ६२३ , ६२४ , ७३६ , ७३७ आणि ७३ ९ , प्लॉट नं . ३२ आणि 
३३ शिरगांव , ता . , जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / १२१६ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , 
दिनांक १८ मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८५४ / २०२१.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सिग्नेचर रेसिडेन्सी बिल्डींग नं . १ , सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था म . , सर्व्हे नं . १०२३/११/१ , जुना सर्व्हे नं . १०२३ / 
१ + २ / २६ , मु . हरणवाडी , पो . माहीम , ता . , जि . पालघर नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / १२१८ / 
२०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक २२ मार्च २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १८ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सनिपा / बी -२ / नो.र . आदेश / क .२१ / कळस महिला सह . 
पत . / ८७५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानूसार 
मी , प्रशांत पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
ता . जि . पालघर या आदेशान्वये कळस महिला नागरी सहकारी 
पतसंस्था म . , पालघर , ता . जि . पालघर नोंदणी क्र . टीएनए / 
पीएलआर / एसआर / १५५१ / सन २०१२-१३ , दिनांक २६ एप्रिल २०१२ 
अन्वये नोंदविलेल्या संस्थेची विसर्जनाची कार्यवाही समाप्त करीत आहे . 

मी यापुढे असाही आदेश देत आहे की , प्रस्तुत संस्थेची नोंदणी 
उक्त कायद्यातील कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून उक्त संस्था विघटीत झालेली आहे . व ती एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झालेले आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा / नोंदणी - क . ९ ( क -१५४ ब -२ ) / 
सन २०२१ - ९५०.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , गोल्डन को . 
ऑप . हौ . सोसायटी लि . , इमारत क्र . १० , सीटीएस नं . ४२०७ 
( pt ) , मोतीलाल नेहरू नगर , बीकेसी , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० 
०५१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( क -१५४ ब -२ ) 
अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे तिचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
एमएमआरडीए / एचएसजी / टीसी / ३ ९ ५ / सन २०२१-२२ , दिनांक ६ एप्रिल 
२०२१ असा आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' असे करण्यात आले आहे . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


मुंबई , 
दिनांक ६ एप्रिल २०२१ . 


अभिजित पाटील , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६२६५ / ७८२ / 
सन २०२१.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , प्लॅटिनम औरा को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ५० , सीटीएस नं . ई / ८२५ , ५ वा 
रस्ता , खार पश्चिम , मुंबई ४०० ०५२ , क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६२६५ / सन २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) 
( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १६ / २०२१.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की अंगणवाडी सेविका मदतनीस आशा वर्कर्स महिला नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या . , मु . धनानी कॉम्प्लेक्स , दुसरा मजला , 
कचेरी रोड , पालघर , ता . , जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर ) /आर.एस.आर ./ ( सीआर ) / १४ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ , दिनांक ८ एप्रिल २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था ” करण्यात आले 
आहे . 


. 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


हरिष जगताप , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 


पालघर , 
दिनांक ८ एप्रिल २०२१ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २२-२८ , २०२१ / वैशाख २-८ , शके १ ९ ४३ 

२३ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 

झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ६ / सन २०२१ SRAN क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ६ / सन २०२१ SRA / 
Co / ow / 2021 / 12123.— सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व Co / ow / 2021 / 13491.— सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र प्रेम स्मृती सहकारी मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र न्यू भिमनगर 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , सी . टी . एस . नं . ४६ ९ ३ , रोड नं . एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , सी . टी . एस . नं . ०१ 
राजावाडी , घाटकोपर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७७ या नावाने दिले 

अ , मानखुर्द लिंक रोड , गोवंडी ( प . ) , मुंबई ४०० ०४३ या नावाने 
असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 

दिले असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 

मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / 

अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / 
१३११० / सन २०२१ , दिनांक २२ मार्च २०२१ नुसार नोंदविण्यात 

१३११७ / सन २०२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे 

संस्था १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
” “ भाडेकरू 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २२ मार्च २०२१ . 


मोहम्मद अ . आरिफ , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


मोहम्मद अ . आरिफ , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ६ / सन २०२१ SRA 
Co / ow / 2021 / 13252.— सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र ड्रीम हाऊस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , सी . टी . एस . नं . ६ ( पार्ट ) , 
व्हिलेज कुर्ला , जागृती नगर , कुर्ला रेल्वे स्टेशन बाजूला , कुर्ला 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०२४ या नावाने दिले असून , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी . सी . / १३११२ / सन 
२०२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / ३२ / टीसी / ९ ७३४ / 
२०२०-२१ / सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , वक्रतुंड रॉयल 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सी.एस.नं. ३६५/६ , ऑफ सायन 
माटुंगा डिव्हीजन , प्लॉट नं . ६५ , सायन माटुंगा ईस्टेट , सायन ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०२२ , ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु.एफ - एन / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७३४ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ 
याच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " सहकारी संस्था असे आहे . 


, 


मुंबई , 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


मोहम्मद अ . आरिफ , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) , झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ७ एप्रिल २०२१ . 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


